ee of १२०२३६७०५८ TE 
1090 90° 23 ६२१२-४३ करिता मोटार वाहन विभागातील 


अधिकारी / कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षणाकरिता 


झालेल्या खर्चास कार्योत्तर मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक प्रशिक्षण-०७१२/प्र.क्र. २/परि-४ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१ इमारत, ३० वा मजला, विस्ता दालन, 
कफ परेड, कॅप्टन प्रकाश पेठे मार्ग, मुंबई-४००००५. 
दिनांक : १४ ऑगस्ट, २०१२. 


वाचा : परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पआ/प्रशिक्षण/संगणक/ 
जा.क्र.७३५, दि. ६ जून, २०१२ ी 

शासन निर्णय :- सन २०१२-१३ मध्ये मोटार वाहन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना सारथी 
प्रणाली प्रशासनाचे दि.२.५.२०१२ ते दि. ५.५.२०१२ या कालावधीतील प्रशिक्षणासाठी रु.३,०४,३३०/- 
इतका खर्च झाला आहे. सदरच्या खर्चास कार्योत्तर मंजूरी देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन आहे. 
शासन परिपत्रक क्र.एफएनआर-१०६६/ १२१९/ ४४/२६६०/रोमन साल, दि.१६.२.१९६६ मधील 
परिच्छेद (३) मधील सूचनानुसार सदर प्रस्तावाची सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे आहे :- 

प्रधानशिर्ष : २०४१, वाहनावरील कर (२०४१ ०३४१) । 

ज्या कालावधीत खर्च करण्यात येत आहे, तो कालावधी : दि.२.५.२०१२ ते दि. ५.५.२०१२ 
या कालावधीतील (सन २०१२-१३) 

खर्चाचे स्वरुप : मोटार वाहन विभागातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणावरील खर्च 

मंजूरीची रक्‍कम : रु.३,०४,३२०/- (रु.तीन लाख चार हजार तीनशे तीस फक्त) 

कोणत्या कारणामुळे पूर्वसंमती घेता येऊ शकली नाही : सदर प्रशिक्षणाबाबत यशदा, पुणे या 
संस्थेमध्ये, दि.२.५.२०१२ ते ५.५.२०१२ या कालावधीतील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचा 
प्रस्ताव विभागास आयत्यावेळी प्रशिक्षण कालावधीमध्ये उशिराने प्राप्त झाला असल्याने, या प्रस्तावास 
नियोजन विभाग / वित्त विभागाची पूर्व मान्यता घेण्यात आलेली नाही. 

सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने खर्चाची बाब अपरिहार्य स्वरुपाची होती काय : होय. 

कार्योत्तर मंजूरी घेण्यासाठी तत्परतेने कार्यवाही करण्यात आली आहे का : होय. 


C:\Documents and Settings\User\Desktop\parivahan4\Sangita Folder 3 


उपरोक्‍त बाबी लक्षात घेता, सन २०१२-१३ मध्ये मोटार वाहन विभागातील अधिकारी व 
कर्मचारी यांना सारथी प्रणाली प्रशासनाचे प्रशिक्षणासाठी रु.३,०४,३३०/- (रु.तीन लाक्ष चार हजार 
तीनशे तीस फक्त) इतक्या खर्चास शासन याद्वारे कार्योत्तर मंजूरी देत आहे. यासाठी येणारा 
प्रशिक्षणाचा खर्च सन २०१२-१३ च्या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून "मागणी क्र.बी-३, २०४१- 
वाहनावरील कर (०१) (०२) मोटार वाहन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण 
योजनांतर्गत (२०४१ ०३४१) १३ कार्यालयीन खर्च" या लेखाशिर्षाखाली टाकण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपारिक संदर्भ क्र. २४२/१४६१, 
दि.९.७.२०१२ व वित्त विभागाच्या अनौपारिक संदर्भ क्र.२५८/१२/व्यय-८, दि.९.८.२०१२ अन्वये 
मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
i 


(मि.का.फडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


प्रति, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मंबई 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 
परिवहन उप आयुक्‍त (लेखा/प्रशासन/संगणक), परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-८), मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (परि-४) 


C:\Documents and Settings\User\Desktop\parivahan4\Sangita Folder 4 


